आदेशा :- 
मंत्रालयीन विभागातील खालील कक्ष अधिकाऱ्यांना अवर सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात 
येत असून त्यांची अवर सचिव पदावरील पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ६ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे.- 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- असप-१२२१/ प्र.क्र.६२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ मे, २०२१ 


आदेठा 


कक्ष अधिकारी पदावरून 
अवर सचिव पदावर तात्पुरती 
पदोन्नती देणेबाबत. 


am) श्री/ | कक्ष अधिकारी यांचे | जात प्रवर्ग | सध्याच्या विभागाचे नांव पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती नांव विभाग 
षि २ 3 1 ४ | 4 ६ 
१ श्री | य.मु.बुधवंत भज-ड वित्त विभाग वित्त विभाग 
२ श्री | वि.नि.भोसले अजा महिला व बाल विकास शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
विभाग 
3 श्री | प्रि.व.जावळे अजा महसुल व वन विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
8 श्री | गो.बा.कांबळे अजा जलसंपदा विभाग प्रपत्र बढती - मा.मंत्री, 
शाशिवक्रीवि यांचे कार्यालय 
षु श्री | भ.रा.लांघी अज पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य गृह विभाग 
विभाग 
६ | श्रीमती | शु.आ.पोटे भज-क महसुल व वन विभाग मृद व जलसंधारण विभाग 
9 श्री | सं.धो.डगळे अज महसुल व वन विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
श्रीमती | वि.स.आढाव अजा जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
९ | श्रीमती | शि.आ.रामटेके अजा । सार्वजनिक बांधकाम विभाग । अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
(शि.गो.कावळे) संरक्षण विभाग 
१० | श्रीमती | शा.वि.दबडे अजा गृहनिर्माण विभाग कृषि व पदुम विभाग 
११ श्री । बा.रा.सोनवणे अज आदिवासी विकास विभाग जलसंपदा विभाग 
१२ | श्रीमती | सु.अ.हजारी विजा-अ वित्त विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१३ | श्रीमती | उ.कृ.धादवड अज सामान्य प्रशासन विभाग मराठी भाषा विभाग 
१४ श्री | प्रवि.पाटीळ भज-ड नगर विकास विभाग नगर विकास विभाग 
१५ श्री । शि.व गोडबोले खुला सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१६ श्री | वि.मो.राऊत इमाव | सार्वजनिक बांधकाम विभाग | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः असप-१२२१/ प्र.क्र.६२/का.१४ 


अ.क्र | श्री/ | कक्ष अधिकारी यांचे | जात प्रवर्ग | सध्याच्या विभागाचे नांव पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती नांव विभाग 
१७ | श्री | वि.म.बोरकर खुला मृद व जलसंधारण विभाग नियोजन विभाग 
१८ | श्री । सु.नि.गाडगे अजा । सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१९ | श्री | अ.ना.मोरे खुला उद्योग, उर्जा व कामगार विधि व न्याय विभाग 
विभाग 
go | श्री | शि.गु.गोरे खुला सामान्य प्रशासन विभाग नियोजन विभाग 
२१ | श्री | ग.रा.देशमुख खुला आदिवासी विकास विभाग । अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
२२ | श्री ।चं.ह.वडे इमाव सामाजिक न्याय व विशेष सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
सहाय विभाग 
२३ | श्री । अ.नि.धस खुला महसुल व वन विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२४ | श्री । अ.गो.जाधव खुला सामान्य प्रशासन विभाग प्रपत्र बढती - 
राज्य निवडणूक आयोग 
२५ | श्री । सु.सि.पाटील इमाव आदिवासी विकास विभाग । पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२६ | श्री | अ.व.परब खुला आदिवासी विकास विभाग वित्त विभाग 
२७ | श्री ।रा.ह.पाध्ये खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
२८ | श्री ।प्र.दे.पायघन इमाव गृहनिर्माण विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
२९ | श्री | म.गि.जोगदंड अजा वैद्यकोय शिक्षण व औषधी | वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
द्रव्ये विभाग विभाग 
३० | श्री | रा.क.नरपांडे अजा । सहकार, पणन व वस््रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग विभाग 
३१ श्री | प.वि.बाबर (अपंग- खुला ग्रामविकास विभाग ग्रामविकास विभाग 
अस्थिव्यंग) 
३२ | श्री | मि.ना.हरदास खुला सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
3३ | श्री ।प्र.रा.मुंढे भज-ड शालेय शिक्षण व क्रोडा शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
विभाग 
३४ | श्री | wre खुला महसुल व वन विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
३५ | श्रीमती | गौ.रा.म्हस्के खुला सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
(गौ.सं.पवार) विभाग विभाग 
३६ | श्री | सु.बा.जाधवर खुला ग्रामविकास विभाग ग्रामविकास विभाग 
३७ | श्रीमती | उ.वे.जोशी खुला गृह विभाग प्रपत्र बढती - 
राज्य सेवा हक्क आयोग 
३८ | श्री ।स्व.गो.बोरसे इमाव गृह विभाग गृह विभाग 
३९ श्रीमती | आ.शं.देसाइ खुला सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
go | श्री ।ता.धो.सरावणे इमाव महसुल व वन विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२१/ प्र.क्र.६२/का.१४ 


अ.क्र | श्री/ | कक्ष अधिकारी यांचे | जात प्रवर्ग | सध्याच्या विभागाचे नांव पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती नांव विभाग 
४१ | श्रीमती | अ.अ.दळवी इमाव महसुल व वन विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
(र.सु.राऊत) 
४२ | श्री | श.र.सावंत खुला गृह विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
४३ | श्री | सं.श.आघाव भज-ड नियोजन विभाग प्रपत्र बढती - 
केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री यांचे 
कार्यालय 
४४ | श्री | श.शां.यादव खुला ग्राम विकास विभाग ग्रामविकास विभाग 
४५ | श्री | तु.पु.हिलेकर खुला नियोजन विभाग नियोजन विभाग 
४६ | श्री | लु.जा.सिक्वेरा खुला सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
(21131) 
४७ | श्री | शा.भा.पारनाईक खुला सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
४८ | श्रीमती | शा.सं.पाटील खुला सामान्य प्रशासन विभाग प्रपत्र बढती - 
राज्य माहिती आयोग, कोकण 
खंडपीठ 
४९ | श्रीमती | प्र.भि.मनोहर अजा गृहनिर्माण विभाग नियोजन विभाग 
yo | श्रीमती । प्र.पं.गोसावी-यादव | भज-ब महसुल व वन विभाग कौशल्य विकास व उद्योजकता 
(प्र.उ.गोसावी) विभाग 
५१ | श्री श.य.बर्व खुला ग्रामविकास विभाग अल्पसंख्याक विकास 
५२ | श्री | अ.घ.पाठक (झा.अ.) खुला आदिवासी विकास विभाग आदिवासी विकास विभाग 
५३ | श्री ।सं.गो.गुळेकर खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
५४ | श्री ।प.प्र.ववाकडे खुला जलसंपदा विभाग इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभाग 
५५ | श्री | व.पा.गायकवाड खुला महसुल व वन विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
५६ | श्री । कृ.त्रि.कदम खुला | अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक | अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग संरक्षण विभाग 
५७ | श्री । कि.बा.गायकर इमाव सामान्य प्रशासन विभाग प्रपत्र बढती - 
शासकीय परिवहन सेवा 
कार्यालय 
५८ | श्री ।सं.द.महाडेश्वर इमाव गृह विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
५९ | श्री । धी.कां.अभंग इमाव नगर विकास विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
६० | श्रीमती | रा.व.चव्हाण खुला गृह विभाग जलसंपदा विभाग 
६१ । श्री | अ.रा.राणे खुला नियोजन विभाग वित्त विभाग 
६२ | श्री | नि.उ.पोतदार इमाव नगर विकास विभाग प्रपत्र बढती - 
मा.मुख्यमंत्री सचिवालय 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः असप-१२२१/ प्र.क्र.६२/का.१४ 


अ.क्र | श्री/ | कक्ष अधिकारी यांचे | जात प्रवर्ग | सध्याच्या विभागाचे नांव पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचा 

श्रीमती नांव विभाग 

६३ | श्रीमती | मे.गौ.शिदे अजा गृह विभाग जलसंपदा विभाग 

(मंआ.नितनवरे) 
६४ | श्री ।मं.ही.बनसोडे अजा इतर मागास बहुजन इतर मागास बहुजन कल्याण 
कल्याण विभाग विभाग 

६५ | श्री ।प्र.ए.डोके इमाव सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

६६ | श्री ।मं.प.कुडतरकर इमाव मराठी भाषा विभाग अल्पसंख्याक विकास विभाग 

६७ | श्री । बा.कि.विरोळे खुला सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 


२. श्री.गो.बा.कांबळे, श्री.अ.गो.जाधव, श्रीमती उ.वै.जोशी, श्री.सं.शा.आघाव, श्रीमती शा.स.पाटील, 
श्री.कि.बा.गायकर व श्री.नि.उ.पोतदार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम ४०, 
परिशिष्ट-२, अट क्र.१८ नुसार तदर्थ स्वरूपात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार 
प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील. त्यानंतर सदर अधिकाऱ्यानी 
मंत्रालयीन विभागात हजर होणे आवश्‍यक राहील. 

३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 
केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.१६ ब यांच्या 
शा.नि.दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व Rat पदे दि.२५/०५/२००४ 
च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून भरण्यात येत आहेत. 

४. सदर अधिकाऱ्यांची अवर सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून सदर 
पदोन्नती देण्यात येत आहे.- 

(अ) सदर अधिकार्‍्यांविरुध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू 

झालेली नाही. 

(ब) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी अवर सचिव 
संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांला पदावनत 
करण्याच्या अधीन सदर तदर्थ पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 

(क) सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात 
आली आहे. 

(ड) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 

कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२१/ प्र.क्र.६२/का.१४ 


(इ) सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ व विशेष अनुमती याचिका क्र.२५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. 
क्र.२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


(ई) सदर पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या Re fide (स्टॅम्प) 
क्र.१०८७६/२०२१ व Re CRM क्र.(स्टॅम्प) क्र.१०८७८/२०२१ यामधीळ आय.ए.(स्टॅम्प) 
क्र.१०९११/२०२१ व १०९१०/२०२१ तसेच रिट पिटीशन (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ मध्ये 
होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


५. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याला संबंधित विभागाने कार्यमुक्त करून या विभागास कळवावे. तसेच 
पदोन्नत अधिकाऱ्याने पदस्थापना दिलेल्या विभागात तत्काळ रूजू व्हावे. 


६. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०५३१२००३५७७००७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


शे च Digitall aja imrao Gurav 
DN: c=! mmen lahara: 
ajanan Bhimrao 0५ 
2.5.4.2( 5697 3b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ada8a 
72725a: 410, 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fef5dc2ad659e360f7 3b 
U [| a V 682d6bé6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2021.05.31 20:15:18 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 
मि. 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 

. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सबंधित मंत्रालयीन विभाग, मुंबई 

५. सह/ उप सचिव (आस्थापना), सबंधित मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
६. संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 

७. निवड नस्ती, सग्रंहार्थ 


Cc £0 A -0 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


